महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या आकृतिबंधामध्ये 
समाविष्ट असलेली ५९ पदे व आकृतिबंधात 
नसलेली ४६ पदे अशा एकूण १०५ अस्थायी 
पदांना मुदतवाढ देणेबाबत ... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मलोआ १११९/प्र.क्र.ई६२/आठ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २४ ऑक्टोबर, २०१९ 


संदर्भ : १. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.मळोआ 

१००५/८८८/प्र.क्र.५८/०५/ आठ, दिनांक ५.१०.२००६ 

२. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.मळोआ १००८/२६६/ प्र.क्र.८८/ 
०८/आठ, दिनांक १७.०८.२०१० व २२.२.२०११ 

३. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र : मळोआ १११६/प्र.क्र.२९० / 
आठ दिनांक २१.१२.२०१६. 

४. शासन निर्णय क्रमांक ASIA १११९/प्र.क्र.६२/आठ दिनांक २७ मार्च, २०१९. 

५. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र : पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. 
दिनांक ११ .९.२०१९ 

६. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे पत्र क्र.५२/अस्थायी पदे/२००३/पाच, 
दिनांक २५.७.२०१९ 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यालयातील गट 'अ' ते 'ड' मधील २३५ पदांचा सुधारित आकृतिबंध या 
विभागाच्या संदर्भाधीन अ.क्र.(१) येथील शासन निर्णयान्वये निश्चित करण्यात आला आहे. या पदांमध्ये ६६ अस्थायी 
पदांचा समावेडा आहे. यानंतर संदर्भाधीन अ.क्र (२) येथील दिनांक १७.८.२०१० च्या शासन निर्णयान्वये अनुक्रमे 
४४ अस्थायी पदे व दिनांक २२.२.२०११ च्या शासन निर्णयान्वये २ अस्थायी पदे अशी एकूण ४६ अस्थायी पदे 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या आस्थापनेवर निर्माण करण्यात आली आहेत. 


२. वित्त विभागाच्या दिनाक १४.१.२०१६ च्या शासन निर्णयानुसार गट-ड संवर्गातील मंजूर पदांच्या २५ टक्के 
पदे निरसीत करण्याच्या निर्देशाप्रमाणे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या आस्थापनेवरील ड संवर्गातील मंजूर ३९ 
पदांपैकी शिपाई संवर्गातील १० पदे या विभागाचा शासन निर्णय क्र. मलोआ-१११६/प्र.क्र.२९०/आठ दिनांक २१ 
डिसेंबर, २०१६ अन्वये निरसीत करण्यात आली आहेत. 


३. या विभागाच्या संदर्भाधीन अ.क्र.(४॥ येथील शासन निर्णयान्वये आकृतिबंधात समाविष्ट असलेली ५९ 
अस्थायी पदे व आकृतिबंधात समावेश नसलेली परंतु महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या आस्थापनेवर निर्माण केलेली 
४६ अस्थायी पदे यांना दिनांक १.३.२०१९ ते ३०.९.२०१९ या कालावधीसाठी सुरु ठेवण्यास मंजुरी देण्यात आली 
होती. 


४. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या संदर्भाधीन अ.क्र.(६) येथील पत्रास अनुसरुन महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगाच्या आकृतिबंधात समाविष्ट असलेली ५९ अस्थायी पदे व आकृतिबंधामध्ये समावेश नसलेल्या ४६ अस्थायी 
पदे अशी एकूण १०५ अस्थायी पदे दिनांक १.१०.२०१९ ते ते २९.२.२०२० किंवा पुढील आदेश यापैकी जे अगोदर 
घडेल तो पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे : 


शासन निर्णय क्रमांकः मलोआ १११९/प्र.क्र.६२/आठ 


आकृतिबंधामध्ये समाविष्ट असलेली ५९ अस्थायी पदे 


अ.क्र पदनाम वेतनश्रेणी पदांची संख्या 


१ | उप सचिव 5-२३-६७७००-२०८७०० २ 


अवर सचिव 5-१९-५५१००-१७५१०० 
कक्ष अधिकारी 5-१५-४१८००-१३२३०० 
सहायक 5-१४-३८६००-१२२८०० 


लघुलेखक (उच्चश्रेणी) 5-१५-४१८००-३२२३०० 
लघुलेखक (निम्नश्रेणी) 5-१४-३८६००-१२२८०० 


आकृतिबंधात समाविष्ट नसलेली ४६ अस्थायी पदे 
अ.क्र. पदनाम वेतनश्रेणी पदांची संख्या 


1१ | सह सचिव 5-२५-७८८००-२०९२०० २ 


ष्‌. यासाठी येणारा खर्च मागणी क्रमांक ए-३, ''२०५१-ळलोकसेवा आयोग, १०२ राज्य लोकसेवा आयोग, 
(00)(09) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (२०५१ ००१३), 09 - वेतन (अनिवार्य)" या ळेखाशीर्षाखाळील सन २०१९- 
२०२० या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


६. सदर मान्यता ही वित्त विभागाने संदर्भाधीन अ.क्र. (4) येथील शासन निर्णय, क्र.पदनि २०१६/ प्र.क्र.८/ 
१६/आ.पु.क्र. दिनांक ११ सप्टेंबर, २०१९ अन्वये मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारास 
अनुसरुन देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मलोआ १११९/प्र.क्र.६२/आठ 


षु. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर [ईटवर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०१९१०२४११४१०७८९०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Rajendra Pandurang 
Wagh 


Raje nd ra DN: CN = Rajendra Pandurang Wagh, C = 
IN, S = Maharashtra, O = Government Of 
P and U fa n g Wag h Maharashtra, OU = General Administration 
Department 
Date: 2019.10.24 11:48:00 +05'30' 


(राजेंद्र वाघ) 
अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग 
महाराष्ट्र शासन 


सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग.मुंबई 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई /निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) / (लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन-२५) 

वित्त विभाग (व्यय-४/अर्थसंकल्प-१४) 

निवड नस्ती (कार्या.०८). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


